मोटार बाने 
अधिनियम, 
१९८८ 


गृह बिभाग, 
मंत्रालय, मुंबई woo 032. 
दिनांक: २ मे, २००५ 


क्र:एमसीटी-०३०५/३८८/प्र.क्र.५७/परि-५ : या. ferret समक्रमांकाची दिनांक 
३०.४.२००५ ची अधिसूचना अधिक्रमित करुन सुधारित अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ज्याअर्थी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) याच्या कलम १६५ पोट कलम Qa 
(२) SR प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मोटार बाहनांच्या बापरामुळे झालेला व्यक्तीचा 
मृत्यू किंबा त्यांना झालेली शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे 
नुकसान किंबा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरपाईसाठीच्या दाब्याबर 
अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी 
प्रत्येकी एक सदस्याची, अशी एकूण ८(आठ) मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली 
आहेत. 


त्याअर्थी, आता मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम १६५ द्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मा.उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची मोटर 
अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून पुनर्नियुक्त केलेल्या श्री.उ.रा.पाटील यांची सेबा हे 
आदेश त्यांना प्राप्त होतील त्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे. 
7:49 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 
( रमेश शिंदे ) 


शासनाचे उप सचिव 


क्र.ए्मसीटी-०३०५/३८४/प्र.क्र.५७/परि-५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई woo ०३२. 
दिनांक: २ मे, २००५ 
माहितीसाठी अग्रेषित :- - 

महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिलेट साईड) मुंबई (पत्राने) 

प्रोथोनोटरी आणि सिनीवर मास्टर, मा.उच्च न्यावालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पिठासीन अधिकारी, 

राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

SIT, सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यावाधिकरण, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान a cen अधिकारी, मुंब. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

बिधी ब न्याय विभाग, का-४, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापक, शासकीव मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई 

6 (शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन ५० प्रती पाठविण्यासाठी) 
निबडनस्ती. न 


( रमेशशिंदे ) 
शासनाचे उप सचिव 


